महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१५ 
अंतर्गत “पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणातील” लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी अधिसुचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५, दिनांक २८.०४.२०१५ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५, दि.२८.०४.२०१५ रोजी महाराष्ट्र 
राज्यास लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातीलळ कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार 
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या कालावधीच्या आत आणि 
त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाळी अधिसुचित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार पुणे 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील सेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व 
व्दितीय अपिल अधिकारी अधिसुचित करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतुद ३ नुसार पुणे महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाकडील अनुसूची -अ« मधील सेवा या आदेशान्वये अधिसुचित 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. नगर विकास विभागांतर्गत पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी लोकसेवेचा कालावधी, सेवा 
अधिसूचीत करणारे कार्यालय तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, 
व्दितीय अपिलीय अधिकारी याबाबतचा तपशिल अनुसूची -अ* मध्ये नमूद करण्यात 
आलेला आहे. त्यानुषंगाने सदर सेवा शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्याबाबत 
कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकःएमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 


२ अनुसूची ap मध्ये नमुद सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिल अधिकारी यांनी नागरिकांना विहीत मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देण्याची 
कार्यवाही करावी. 

३) अनुसूची 'अ* मध्ये नमुद सेवांच्या तपशिल पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 
प्रत्येक कार्यालयाच्या फलकावर सुवाच्य अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित करावा. 

४ अनुसूची 'अ* मध्ये नमुद सेवा “आपले सरकार” च्या वेबपोर्टलवरील Dashboard of 
Right to service वर “महाआयटी” च्या मदतीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

y  “महाआयटी” मार्फत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील संबंधीत पदनिर्देशीत 
अधिकाऱ्यांना “युजरआयडी” व “पासवर्ड” उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच सदर 
सेवा “आपले सरकार” पोर्टल वरून उपलब्ध करून देणेसाठी तांत्रिक सहाय्य करण्याची 
जबाबदारी “महाआयटी” यांची राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२६१६०२२९३९२५ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
V | J AY KA R B H A R | तितचा यार by VIJAY KARBHARI 


DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 

C H A U D H A R | C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.27 11:52:29 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
९. 


संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 


१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
११. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःएमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 


१३. अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. उप सचिव ( नवि-१३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती (नवि-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
नवीन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ, आकुर्डी, पुणे - ४१९ ०४४ 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -- २०१५ 


विकास परवानगी विभाग 
अनुसूची “अ 
अ.क्र अधिसूचित आवश्यक कागदपत्र शुल्काचे प्रकार व आकारणी लोकसेवा | पदनिर्देशित | प्रथम व्दितीय 
करावयाच्या पुरविण्यासा | अधिकारी | अपिलीय | अपिलीय 
लोकसेवांचा - cea । अधिकारी । अधिकारी 
तपशिल कालमर्यादा 
श. र. ३ः ¥. ष्‌. ६. ७. ८. 
१ | अभिन्यास / इमारत | १) विहीत नमुन्यातील छाननी शुल्क | प्राधिकरणाकरिता लागू  दि.२८.१०.२०२० 
बांधकाम परवानगी । अर्ज. रोजीच्या परिपत्रकानुसार आकारणी करण्यात 
येते. 
२) ७/९२ उतारा / 
मालको हक्काच्या विकास शुल्क । महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अनुषंगाने आवश्यक अधिनियम, १९६६ चे कलम १२४(अ) नुसार 
कागदपत्रे 
(१)रहिवास व शैक्षणिक वापर -- चालू वार्षिक 
३) मोजणी नकाशा बाजार मूल्य दराच्या ०.५%जमिनीकरीता ब २% 
क बांधकामाकरीता 
४) प्रस्तावित रेखांकन / (२) औद्योगिक वापर ( चालू वार्षिक बाजार 
बांधकाम नकाशे मूल्य दराच्या 0.4% जमिनीकरीता ब २% सहायक =| उपमहानगर | महानगर 
crea ना बांधकामाकरीता )* १.५ ब विकवा व नियोजनकार | नियोजनकार | नियोजनकार 
कत गाण (३) वाणिज्य वापर - ( चालू वार्षिक बाजार 
मूल्य दराच्या ०.५% जमिनीकरीता ब २% (सहायक (नगर 
६) आवश्यक हमीपत्र बांधकामाकरीता )* २ की TATA) 
) 
कामगार कल्याण | शासन निर्णय क्र. बीसीए २००९/ प्र. क्र./ 
उपकर कामगार-७ अ, दि. १७.०६.२०१० नुसार 


प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्राकरीता प्रति चो.मी. 


बांधकाम दरानुसार येणा-या रक्कमेच्या १ % 
प्रमाणे 


अधिमूल्य  । प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्राकरीता चालू वार्षिक 
आकारून देण्यात | बाजार मूल्य दराच्या ३०% 
आलेले चटडई क्षेत्र 
निर्देशांक 
गावठाणापासून । प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्राकरीता चालू वार्षिक 
विवक्षित बाजार मूल्य दराच्या १५% 
अंतरामध्ये अनुज्ञेय 
करावयाच्या 
रहिवास 
वापराचेअधिमूल्य 
(N. A. 
Premium) 
जोता मोजणी १) विहीत नमुन्यातील 
प्रमाणपत्र अर्ज. 
सहायक । उपमहानगर | महानगर 
२) मंजूर नकाशाची प्रत नियोजनकार | नियोजनकार | नियोजनकार 
ep ०७ दिवस 
३) अकृषिक मोजणी (सहायक (नगर 
नकाशा नगर रचनाकार ) 
रचनाकार) 
४) आवश्यक ना- 
हरकत प्रमाणपत्रे 
भोगवटा प्रमाणपत्र । ९) विहीत नमुन्यातील 
अर्ज. 
सहायक । उपमहानगर | महानगर 
२) मंजूर नकाशाची प्रत नियोजनकार | नियोजनकार | नियोजनकार 


"शि ०८ दिवस | (सहायक (नगर 
नकाशा नगर रचनाकार ) 
रचनाकार) 
४) आवश्यक ना- 
हरकत प्रमाणपत्रे 
झोन दाखला सहायक | उपमहानगर 
(2) अर्जदार यांनी सादर नियोजनकार | नियोजनकार 
ssn) रु. ५००/- प्रति सव्हे नं./ गट नं. ०७ दिवस महानगर 
(सहायक (नगर नियोजनकार 
(२) ७/१२ उतारा नगर रचनाकार 
रचनाकार) 
भाग नकाशा/नकाशा | (2) अर्जदार यांनी सादर सहायक । उपमहानगर 
देणे केलेला अर्ज नियोजनकार | नियोजनकार 
= रु.१०००/- प्रति सर्व्हे नं./ गट नं. ०३ दिवस महानगर 
(2) ७/१२ उतारा (सहायक (नगर नियोजनकार 
नगर रचनाकार 
रचनाकार) 
Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
VIJAY (0 
KARBHARI Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
CHAUDHAR| _ tevetormentoepantvent 


Date: 2023.07.27 11:52:48 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


जमीन व मालमत्त्ता विभाग 


अ.क्र अधिसूचित आवश्यक कागदपत्र शुल्क लोकसेवा | पदनिर्देशित प्रथम व्दितीय 

करावयाच्या पुरविण्यासा- | अधिकारी अपिलीय | अपिलीय 

लोकसेवांचा तपशिल ठीची 'पदनाम अधिकारी | अधिकारी 
कालमर्यादा 

श. 2. ३. ¥. ष्‌. &. 9. ८. 

१. । वाटप भूखंडाचे / (९) फॉर्म नं. १ (नमुन्याप्रमाणे) मुळ मालकाच्या स्वाक्षरीने (हस्तांतरण करुन देणाऱ्यांचे प्राधिकरणाने | ३० दिवस उपमुख्य सह अतिरिक्‍त 
गृहयोजनेतील छायाचित्र लावून) शासनाने कार्यकारी आयुक्‍त, | महानगर 
सदनिकांचे हस्तांतरण वेळोवेळी अधिकारी, जमीन व आयुक्‍त 
करणे (२) हस्तांतरण करुन देणाऱ्यांचे पुढीलपैकी कोणतेही एक सध्याचा पत्ता असलेले निश्‍चित जमीन व मालमत्ता 

ओळखपत्र १) निवडणुक ओळखपत्र, २) बाहन चालविण्याचा परवाना, ३) पारपत्र, ४) केलेले दर मालमत्ता विभाग | विभाग 


आधारकार्ड व पॅनकार्ड 


(३) सदनिका / दुकान / दालन ज्यांच्या नावे हस्तांतरण होणार आहे. त्यांची विहित 
नमुन्यातील अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती साक्षांकित छायाचित्रासह. 


(४) मुळ भाडेपट्टा व हस्तांतरण झाले असल्यास हस्तांतरण दस्त यांची प्रत तसेच वाटप 
प्रमाणपत्र ब हस्तांतरण प्रमाणपत्राची प्रत. 


(५) दोघांमध्ये झालेल्या करारनाम्याची कागदपत्रे. 


(६) सोसायटी सभासदांची यादी उपनिबंधक (सहकार) यांनी प्रमाणित केलेल्या प्रतीसह व 
हस्तांतरणाबाबात सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र / दाखला. 


(७) कर्ज घेतले असल्यास मुळ ना हरकत प्रमाणपत्र व कर्जफेड केलेले वित्तसंस्थेने रजिस्टर 
केलेले प्रत्यंतरण पत्र (डिड ऑफ रिकन्व्हेयन्स ऑफ मॉर्गेज)/ बँकेचे थकबाको 
नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अथबा कर्ज घेतले नसल्यास मूळ मालकाचे प्रतिज्ञापत्र. 


(८) मिळकत भाडेपट्ट्यापासून ५ वर्षांचे आत हस्तांतरण होत असेल तर त्याबाबतची 
खालीलपैकी लागू असणाऱ्या बाबींशी संबंधित कागदपत्रे 

अ) कर्जबाजारीपणा / बँकेची जप्ती (बँकेचे प्रमाणपत्र) 

(ब) भूखंड धारकाचा मृत्यू झाला असल्यास मृत्युचा दाखला. 

(क) भूखंड धारकाचे वास्तव्यातील बदल (नवीन पत्याचे खरेदीखत, इंडेक्स टु) 

(ड) कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा गंभीर अपघात किंवा अपंगत्व (अपंगत्वाबाबत सक्षम 


वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र) 

(इ) कुटुंबातील व्यक्तिस गंभीर स्वरुपाचा आजार झाल्यास / अपंगत्व आल्यास 
(शा.नि.सा.आ.वि. क्र. एमएजी- १०१५/सीआर- ४५/आ.३, दि. ०४/०७/२००० व MAH, 
एमएजी- २००५/प्र.क्र. २५१/आ.३, दि. १०/०२/२००६ मध्ये नमुद ५ आजारांसाठी जिल्हा 
शल्य चिकित्सक यांचे स्वाक्षरीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र) 


वाटप भूखंडावर / (९) वारसाचा एकत्रित अर्ज रु. १०००/- १५ दिवस उपमुख्य सह अतिरिक्‍त 
गृहयोजनेतील (२) मृत्युचा साक्षांकित दाखला प्रति बारस कार्यकारी आयुक्‍त, | महानगर 
सदनिकांवर वारसनोंद | (३) न्यायालयाच्या वारस दाखल्याची सत्य प्रत अधिकारी, जमीन व आयुक्‍त 
करणे. (४) भाडेपट्ट्याची साक्षांकित प्रत जमीन व मालमत्ता 

(५) वारसदारांची साक्षांकित छायाचित्रासह विहित नमुन्यातील माहिती. मालमत्ता विभाग | विभाग 


(६) रु. १०००/- वारस फो चलनाने भरावी. 
(७) ओळख पत्राची साक्षांकित प्रत उदा. पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वाहन 
चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट 


वाटप भूखंडावर / (९) नोंदणी झालेल्या भाडेपट्ट्याची / बाटपपत्राची / असाईनमेंट डीड /हस्तांतरण रु. ५००/- १५ दिवस उपमुख्य सह अतिरिक्‍त 
गृहयोजनेतील प्रमाणपत्राची प्रत इ. कार्यकारी आयुक्‍त, | महानगर 
सदनिकांवर कर्जासाठी | (२) ज्या कारणासाठी कर्ज उभाराबयाचे आहे त्याबाबत पुराव्याची साक्षांकित कागदपत्रे अधिकारी, जमीन व आयुक्‍त 
ना- हरकत प्रमाणपत्र । सादर करावीत. जमीन व मालमत्ता 
देणे. उदा. मालमत्ता विभाग | विभाग 

3) बांधकाम परवानगीची प्रत 

ब) व्यवसाय नोंदणी पुरावा 


क) परवानाधारक अभियंता किंवा वास्तुविशारद यांचेकडील खर्चाचे प्रमाणपत्र 

ड) पदवी / पदव्युत्तर प्रवेश मिळाल्याचे शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र 

इ) शासकोय / शासन मान्य हॉस्पिटलचा आजार व उपचाराच्या खर्चाचा दाखला. 
(३) मूळ भाडेपट्टाधारक सहकारी संस्था असल्यास सोसायटीचे संमतीपत्र ब शेअर 
सर्टिफेकेट, सभासद यादी, मंजूर नकाशाची प्रत 

(४) पूर्वीचे वित्त संस्थेचे कर्ज परतफेड केल्याबाबतचे पत्र 

(५) यापूर्वी दिलेल्या कर्जासाठीचे मुळ ना हरकत प्रमाणपत्र 

(६) प्रक्रिया शुल्क रु.५००/- भरल्याचे चलनाची प्रत 

(७) सदर मिळकतीवर कोणतेही कर्ज/बोजा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र ( नमुन्याप्रमाणे) 


lly signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 


ig 

V | J AY KA R B H A R DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, C = IN, 
O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 


CHAUDHARI pee eae 
Date: 2023.07.27 11:53:03 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


अग्निशमन विभाग 


अ.क्र | अधिसूचित आवश्यक कागदपत्र शुल्क लोकसेवा । पदनिर्देशित | प्रथम व्दितीय 
करावयाच्या पुरविण्यासाठीची | अधिकारी | अपिळीय | अपिलीय 
लोकसेवांचा कालमर्यादा 'पदनाम । अधिकारी | अधिकारी 
तपशिल 
श. 2. 2 ¥. ष्‌. &. ७. ८. 
१. । प्राथमिक पुणे ब पिंपरी 
अग्निशमन ना- | (2) अग्निशमन ना- हरकत दाखल्यासाठी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, चिंचवड 
हरकत दाखले । पीएमआरडीए यांना निर्देशित अर्ज. महानगरपालिका 
अदा करणे. य ee हद्दिच्या १० कि.मी. 
(२) भारतीय कंपनीने नियुक्‍त केलेले अधिकृत स्वाक्षरीदार किंवा | परिघ क्षेत्रातील 
वास्तुविशारद/स्थापत्य अभियंत्याद्वारे शिक्का असलेला आणि स्वाक्षरी | प्रस्तावित 
दवता महानगरपालिकांमध्ये 
(३) वास्तुविशारद/स्थापत्य अभियंता हे प्रमाणित करतील को प्रस्तावित लागू असलेली 
बांधकामाच्या योजना विकास नियंत्रण नियम आणि NBC च्या तरतुदींच्या ee १५ दिवस अग्निशमन | विभागीय मुख्य 
पुष्टी करत आहेत. शुल्क आकारण केंद्र अग्निशमन | अग्निशमन 
(४) मेट्रिक प्रणालीमधील सर्व वास्तुशास्त्रीय रेखाचित्रांचा संच ज्यामध्ये । करण्यात येते. तसेच अधिकारी | अधिकारी | अधिकारी 
ब्लॉक प्लॅन, ठराविक मजला आराखडा, विभाग आणि उंची आराखडा इ. | विशेष नगर 
यांचा समावेश असावा आणि मजलानिहाय क्षेत्र गणना (विनामुल्य वसाहतींना व 
एफएसआय क्षेत्रासह ) प्राधिकरणांच्या 
उर्वरित क्षेत्रासाठी 
(५) जर रेखाचित्र आधीच कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केले अग्निशमन 
असेल जसे की टाउन प्लॅनिंग इ., दुय्यम प्रतींचा एक संच संलग्न केला अधिनियमाच्या 
जावा. भाग-३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे शुल्क 


(६) इमारतीचा ब्लॉक प्लॅन हा भूखंड (प्लॉट) ज्या मुख्य रस्त्यावर आहे 
त्याची रुंदी, लगतच्या भूखंडाची कामे, मुख्य प्रवेशद्वाराची रुंदी, भूखंडाचे 
इतर प्रवेशद्वार यासारख्या तपशीलांसह दिलेला असावा. तळघर असल्यास, 
तळघर, सीमांत जागा, इमारतीच्या आजूबाजूचे रस्ते आणि इतर औद्योगिक 


क्रियाकलापांचा तपशोल. 


(७) इमारतीमध्ये करावयाच्या उपक्रमांची थोडक्यात नोंद. जर ती 
औद्योगिक किंबा साठवणूक इमारत असेल तर अधिकृत व्यक्‍तीने 
त्याच्या/तिच्या लेटरहेडवर रीतसर प्रमाणित केलेला भूखंडाचा (प्लॉट) 
प्रोसेस फ्लो चार्ट सबमिट करावा. 


(८) उद्योगाच्या बाबतीत कच्च्या मालाची यादी (एलपीजी सिलिंडर, 
डिझेल जनरेटरसाठी स्टोरेज प्रमाण इत्यादींसारख्या उपभोग्य सामग्रीसह) 
आणि तयार माल त्यांच्या प्रमाणासह, भूखंडामधील त्यांची साठवण जागा 
ब्लॉक प्लॅनवर चिन्हांकित केली जावी. 


(९) कोणत्याही सामग्रीची हाताळणी, प्रक्रिया किंवा साठवण ज्यासाठी 
सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे. त्यानंतर, सरकारी एजन्सी कडून 
घेतलेल्या मंजुरीच्या प्रती जसे मुख्य स्फोटक नियंत्रक (सीसीई), उत्पादन 
शुल्क विभाग, गॅस प्राधिकरण, MPCB, DISH, FDA, इ. विमानतळाच्या 
आजूबाजूला असणाऱ्या उंच इमारतींना नागरी विमान वाहतूक 
प्राधिकरणाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 


(१०) इमारतीच्या विस्तारासाठी प्रस्ताव असल्यास, आणि पूर्वीचे 
बांधकामाचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल, तेव्हा अग्निशमन 
मंजुरी आणि भोगवटाची प्रमाणपत्राची प्रत सादर करावी. मंजूर 
रेखाचित्रांचा संच सादर केला जावा. 


(११) प्रस्तावित केलेल्या नबीनतम बांधकाम स्थळाची Google नकाशा 
प्रत. 


(१२)वास्तुबिशारद लेटर SSA बांधलेले क्षेत्र बिबरण खालीलप्रमाणे - 
एकूण भूखंड (प्लॉट) क्षेत्र चौ.मी. एकूण ढोबळ बांधलेले क्षेत्र( Total gross 
built up area) चौ.मी. (विनामूल्य समाविष्ट करा) एकूण खंडित बांधलेले 
( Break up of total built up area) क्षेत्र चो. मी. मध्ये. 


अंतिम 
अग्निशमन ना- 


(2) मालक किंवा विकासक यांनी नेमणूक केलेल्या व्यक्‍ती/कंपनी किंवा 
वास्तुविशारद यांचा अधिकृत पत्रासह (authorization letter) अर्ज. 


नि:शुल्क 


१५ दिवस 


अग्निशमन 
केंद्र 


विभागीय 
अग्निशमन 


मुख्य 
अग्निशमन 


हरकत दाखले 
अदा करणे. 


(२) संपूर्ण इमारत ही प्रस्तुत इमारत आराखड्याप्रमाणे आहे जो ना-हरकत 
प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रस्तुत केला आहे, अशा आशयाचे 
बास्तुविशारदाकडुन प्राप्त प्रमाणपत्र . 


(३) वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र ( अनुसूची- A) 

(४) यादीसह फॉर्म-ए. (स्टॅम्प आणि स्वाक्षरी) 

(५) फायर एजन्सीची परवाना प्रत 

(६) फायर प्रोब्हिजनल ना-आक्षेप प्रमाणपत्राची प्रत. 


(७) एजन्सीचा बाजू तपासणी अहवाल (side inspection report of 
agency) 


(८) वास्तुविशारदाचा बाजू तपासणी अहवाल(51त6 inspection report 
of architect) 


(8) अग्निशमन अधिका-याचा बाजू तपासणी अहवाल(51त8 inspection 
report of fire officer) 


(20) उद्वाहन प्रमाणपत्र fire lift) 

(११९) फ़ायर डोअर प्रमाणपत्र CBRI/ ISI( fire doors certificate) 
(१२) पंप चाचणी प्रमाणपत्र 

(23) प्रेशरायझेशन प्रमाणपत्र ( जिना) 

(१४) विद्युत पुरवठा प्रमाणपत्र 


(१५) अग्निशमन यंत्रणेची थेट चाचणीची छायाचित्रे सीडी/डीव्हीडीसह 
किंबा इतर कोणत्याही साधनामध्ये. 


(१६) PMRDA किंवा संचालक नगर नियोजन ( ब्लॉक प्लॅन, ठराविक 
मजला आराखडा, विभाग आणि उंची आराखडा इ.) यांनी मंजूर केलेल्या 
सर्व योजनांचा (plan) एक संच या कार्यालयाने जारी केलेल्या तात्पुरत्या 
ना- हरकत प्रमाणपत्रासह किंवा सुधारित रेखाचित्रांचा एक संच 


(१७) अग्निशमन रेखांकन ( fire fighting drawing ) 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 


VIJAY 0100 ene 
KARBHARI tart © = COVERNUENT OF 
C MAHARAS 7 = 
CHAUDHARY ~ फदला णाच्या, 
( fasta चौधरी ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


